गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च 
शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७४(भाग-२)/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २२ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/तांशि-४, 
दि.०४ ऑक्टोबर,२०१८. 
२) शासन शुध्दीपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/तांशि-४, 
दि.३० ऑक्टोबर,२०१८. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.१९/डीटीई/परदेशी शिष्यवृत्ती/२०१८/२०७, 
दि.११ सप्टेंबर,२०१९. 
४) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७४/तांशि-४, 
दि.१८ सप्टेंबर, २०१९. 
५) शासन निर्णय, Sea व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.११६/तांशि-४, 
दि.०६ सप्टेंबर, २०२१. 
६) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७४/तांशि-४, 
दि.१० डिसेंबर, २०२१. 
७) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.१७/तंशिसं/परदेशी शिष्यवृत्ती/२०२१/४४, 
दि.०९ मार्च, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४ ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयातील नमूद अनुक्रमांक 
“९. पुढील शौक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून ही योजना महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात 
यावी.” हे वाक्य वगळण्यात येत आहे. 

त्याऐवजी “९. सदरची योजना तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात यावी.” हे वाक्य 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२७४(भाग-२)/तांशि-४ 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक क हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२२०३२११८११३४४५०८ असा आहे. सदर शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2022.03.22 12:18:18 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण aid fears कार्य अधिकारी 
५. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
. सर्व प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

qo, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 
१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६. संचाळक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७. कुलसचिव, सर्व कृषी / अकृषी विद्यापीठे 
१८. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, जि.रायगड 
१९. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्वी, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
२०. महासंचाळक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२१. सह/उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२. कक्ष अधिकारी (तांशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३. निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


